पारगड किल्ला, ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर हे 
राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करणेबाबत 
प्राथमिक अधिसूचनेचा प्रस्ताव 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रासंस्मा-२०२३/प्र.क्र.३१२/सां.का.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ सप्टेंबर, २०२४ 


शासन निर्णय :- 

पारगड किल्ला, ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर हे राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करणेबाबत 
विहीत कार्यपध्दतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी 
रोड, मुंबई यांना या शासन निर्णयाव्दारे निदेश देण्यात येत आहेत की, या निर्णया सोबतची अंतिम 
अधिसूचना मराठी व इंग्रजी भाषेत महाराष्ट्र शासन सर्वसाधारण राजपत्र भाग-४ मध्ये प्रसिध्द करावी व 
सदर अधिसूचनेच्या ३० प्रती अपर मुख्य सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई व संचालक, 
पुरातत्व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना पाठविण्यात याव्यात. 


०२. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांनी सदरहू प्राथमिक अधिसूचनेची प्रत 
स्मारकाजवळ ठळक ठिकाणी लावण्याची व्यवस्था करावी. उपरोक्त प्राथमिक अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्याच्या आत हरकती व सूचना मागवून त्याबाबत कार्यवाही करावी. 
तसेच सदर प्राथमिक अधिसूचना पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर तसेच 
विविध स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी. 


03. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०३१७१५०१९८२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 

N A N D A M A R T | DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TOURISM AND 
CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186620ec03 
666244838270, postalCode=400032, st=Maharas! 


RAUT ray eon 
(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई ४०० ००४. 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई. 
सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, रत्नागिरी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रासंस्मा-२०२३/प्र.क्र.३१२/सां.का.३ 


विभागीय आयुक्त, पुणे. 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 
निवड नस्ती, सां.का.३ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासंस्मा-२०२३/प्र.क्र.३१२/सां.का.३ 


अधिसूचना 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ३२. 
दिनांक : ०३ सप्टेंबर, २०२४. 


महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके :- क्रमांक: रासंस्मा-२०२३/प्र.क्र.३१२/सां.का.३,- 

व पुराणवस्तुझास्त्र ज्याअर्थी सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले 
विषयक स्थळे व अवशोष प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक (यात यापुढे ज्याचा “असे 
अधिनियम, १९६०. स्मारक” असा निर्देश करण्यात आला आहे) हे संरक्षित 


स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे; 

त्याअर्थी आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व 
पुराणवस्तुझारत्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम १९६० 
(१९६१ चा महा.१२) या अधिनियमाच्या कलम ४, पोटकलम 
(८५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
महाराष्ट्र शासन याव्दारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे 
जाहिर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्याची 
नोटीस देत आहे; 

उक्त स्मारकात हितसंबध असलेल्या 

कोणत्याही व्यक्‍तीला, ही शासन अधिसूचना राजपत्रात 
प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत उक्त 
स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या 
घोषणेस हरकत घेता येईल. आणि पूर्वोक्त मुदत 
संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची कोणतीही हरकत मा. अपर 
मुख्य सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ यांच्याकडे 
आल्यास शासन त्याचा विचार करील. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासंस्मा-२०२३/प्र.क्र.३१२/सां.का.३ 


स्थान : मौजे मिरवेल, 
सर्व्हे/गट क्र.:- २१ 


स्मारकाचे नांव 


मालकी 
तपशील 


संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे : 


क्षेत्रफळ 
संरक्षित करावयाचे एकूण 
क्षेत्रफळ (स्मारकासह) 


संरक्षित करावयाच्या क्षेत्राच्या 
चतु:सिमा 


अनुसूची 


तालुका : चंदगड जिल्हा : कोल्हापूर. 


पारगड किल्ला 


महाराष्ट्र शासन (वन विभाग) 

पारगड हा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गोव्यातील 
पोर्तुगीजांच्या हाळचाळीवर लक्ष ठेवण्याकरिता इ.स. १६७४ साली 
बांधला. या गडाचा पहिला किल्लेदार म्हणून नरवीर तानाजी 
मालुसरे यांचा पुत्र रायबा मालुसरे यांचे नाव घेतले जाते. इ.स. 
१६८९ मध्ये औरंगजेबाचे पुत्र BESET मुअज्जम व खवासखान 
यांनी पारगड किल्ल्यावर हल्ला केला होता. या युध्दात गडावरील 
तोफखान्याचे प्रमुख विठोजी धारातिर्थी पडले. विठोजी आणि 
त्यांच्या सती गेलेल्या धर्मपत्नी तुळसाबाई यांच्या समाध्या आजही 
गडावर आहेत. 


१९.४२ हे. आर. 


क्षेत्रफळ १९.४३ हे. आर. 


पूर्व :गट क्र. २२; 
: गट क्र. २०; 
:गट क्र. २५; 
दक्षिण : गट क्र. १७. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND CULTURAL 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=281d8e20076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186620ec03666d2448 
RAUT 7 


38270, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=BAF9D93 17025580944685E047B9C52D64C532684054F 19E1FO2C 
374B78E1773F, cn=NANDA MARUTI RAUT 

Date: 2024.09.03 17:15:56 +05'30' 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासंस्मा-२०२३/प्र.क्र.३१२/सां.का.३ 
NOTIFICATION 


Tourism and Cultural Affairs Department, 
Mantralaya, Madam Cama Marg, 
Hutatma Rajguru Chowk, 

Mumbai — 400 032. 

Date :- 3" September 2024 


Maharashtra Ancient : No: Rasansma 2023 / C.R.312 / Sanka3.- 

Monuments and Whereas the Government of Maharashtra is of the 

Archaeological Sites opinion that the ancient and historical monument 

and __ Remains Act described in the Schedule appended hereto 

1960. (hereinafter referred to as “ the said monument”), 
should be a protected monument; 

Now, therefore, in exercise of the powers 

conferred by sub-section (1) of section 4 of the 

Maharashtra Ancient Monuments 

and Archaeological Sites and Remains 

Act 1960, (Mah. XII of 1961), the Government of 


Maharashtra hereby gives two months notice of its 
intention to declare the said monument to be a 
protected monument; 

Any person interested in the said 
monument may, within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette, 
may raise objection to the proposed declaration of 
the said monument to be a protected monument. 
Any such objections which may be received by the 
Additional Chief Secretary, Cultural Affairs 
Department, Mantralaya, Madam Cama _ Road, 
Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400032, before 
the expiry of the aforesaid period of two months will 
be considered by the Government. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासंस्मा-२०२३/प्र.क्र.३१२/सां.का.३ 


Locality: Mauje Mirvel , 


Gat No.21. 


Name of the monument : 


to be protected 


Ownership 


Particulars 


Area of the monument: 


to be protected 


Total area (including 
the monument ) 
to be protected 


Boundaries 


SCHEDULE 


Taluka : Chandgad, 


Pargad Fort. 


District: Kolhapur. 


Gat No. 21 : Government of Maharashtra Forest 


Department 


Pargad fort was built by Chhatrapati Shivaji Maharaj in 
1674 AD to monitor the movement of the Portuguese in 
Goa. Raiba Malusare, son of Narveer Tanaji Malusare, is 
named as the first Killedar of this fort. In 1689 A.D. 
Aurangzeb's sons Shahzada Muazzam and Khawas Khan 
attacked Pargad fort. In this battle, Vithoji the head of the 
artillery Martyred. The tombs of Vithoji and his wife, 
Tulsabai, who were Sati, are still standing in the fort. 


19.43 Ha/Aar 


Total 19.43 Ha/Aar 


East : Gat No. 22; 
West : Gat No.20; 
North : Gat No.25; 
South : Gat No.17. 


By order and in the name of the 


Governor of Maharashtra, 


NANDA MARUTI 
RAUT 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4,20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186620ec03666 
4244838270, postalCode=400032, st=M 
serialNumber=BAF9D9317025580944685E047B9C52D64C532684054F 19E 
1F02C374B78E1773F, cn=NANDA MARUTI RAUT 

Date: 2024.09.03 17:16:16 +05'30' 


(Nanda Raut) 


Deputy Secretary to Government. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


